संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 
रखरखावाकरीता माहे एप्रिल-२०२१ ते ऑगस्ट- 
२०२१ या कालावधीसाठी आवशयक असलेला 
निधी (मजूरी व्यतीरिक्त) स्वीय प्रपंची लेखामधून 
खर्च करण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- SHAM ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 
HAMAS, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑक्टोंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दिनांक २४.०६.२०२१. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र. ७३/६५३/२०२१-२०२२, दिनांक ०८.०७.२०२१. 


३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१, 
दिनांक ११.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निधी वितरणाबाबत 


वित्त विभागामार्फत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय 


उद्यानाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातीलळ उपलब्ध असलेल्या रकक्‍्कमेमधून माहे एप्रिल-२०२१ ते माहे 


ऑगस्ट-२०२१ या कालावधीत उद्यानाच्या रखरखाव व इतर कामकाजाकरीता आवश्‍यक असलेल्या 


रु. ४५०.४६ लक्ष निधी खर्च करण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केला होता त्यापैकी रु. 


२८०.७० लक्ष मजुरीच्या प्रस्तावा संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली 
आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल-२०२१ ते माहे ऑगस्ट-२०२१ या कालावधीत 


मजूरी व्यतीरीक्त संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या रखरखाव, इंधन खर्च, कार्यालयीन विद्युतबिल, 


दैनंदिन व्यवहार इत्यादी अत्यावःयक बाबींकरीता आवश्‍यक असलेली रक्‍कम रु. १६९.७६ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे व खालील नमूद अटींच्या अधिन राहून संजय गांधी राष्ट्रीय 


उद्यानाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातील उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे :- 


aS 
एप्रिळ,२०२१ 
व मे,२०२१ 
मध्ये 
झालेला खर्च 


माहे एप्रिल २०२१ 
ते ऑगस्ट २०२१ 
करिता प्रस्तावित 


माहे जून, २०२१ 
ते ऑगस्ट,२१ 
करिता प्रस्तावित 


कार्याबाबी 


रखरखाव खर्च 

कृष्णगिरी उपवन परिक्षेत्रातील शासकीय कार्यालये व 
विश्रामगृहांचे विद्युत, टेलिफोन, पाणीबिल व विद्युत साहित्य 
प्लंबिग साहित्य खरेदी, उद्यानासाठी लागणारे साहित्य व 
कार्यालयीन खर्च यासाठी आवश्‍यक रक्‍कम. 

येऊर परिक्षेत्रातील शासकीय कार्यालये व विश्रामगृहांचे विद्युत 
टेलिफोन, पाणीबिल व विद्युत साहित्य, प्लंबिग साहित्य 
खरेदी, उद्यानासाठी लागणारे साहित्य व कार्यालयीन खर्च 
यासाठी आवश्‍यक रक्कम. 


तुळशी परिक्षेत्रातील बांधील स्वरुपाची कामे, areola 
कार्यालये पाणीबिल व विद्युत साहित्य, प्लंबिग साहित्य खरेदी 
उद्यानासाठी लागणारे साहित्य व कार्यालयीन खर्च यासाठी 


आव्यक रक्‍कम. 

कृष्णगिरी उपपवन बोरीवली परिक्षेत्रातील मिनी ट्रेन व टेम्पो 

क्र. ॥॥--०४-॥५॥५-३७०, जीप क्र. ॥॥--०४-५५-३२८२ व जीप 

क्र. MH-o8-AN-3008 करिता वंगण व किरकोळ दुरुस्ती 
खर्च 


तुळशी परिक्षेत्रातील शासकीय वाहनांसाठी इंधन व दुरुस्ती शिश | eee I वि 
4.00 8} 2.44 


कृष्णगिरी उपवन बोरीवली परिक्षेत्रातील उद्यान व शासकीय 
विश्रामगृहे देखभाल खर्च 


येऊर परिक्षेत्रातील उद्यान व शासकीय विश्रामगृहे देखभाल a eo ee 


तुळशी परिक्षेत्रातील उद्यान व शासकीय विश्रामगृहे देखभाल 
खर्च. ५.०० ०.३४ ४.६६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


कार्याबाबी 


माहे एप्रिल २०२१ 
ते ऑगस्ट २०२१ 
करिता प्रस्तावित 


माहे 
एप्रिळ,२०२१ 
व मे,२०२१ 
मध्ये 
झालेला खर्च 


विश्रामगृहांचे रखरखाव आणि विकास व इतर इमारतींची दुरुस्ती 


Outer colouring to Ticket Counter, Tulsi office, KUB 
Office, Souvenir shop and Security cabin near main 
gate in KUB range. 

Colouring to chainlink fencing with UCR wall of FRH 
No. ०४ in KUB range in SGNP Borivali 

Repair chain link fencing with UCR wall in the premises 
of taxidermy in KUB range in SGNP 


Repair chain link fencing with M.S.grill gate with 
R.C.C. column to LSP office in LSP range in SGNP 
Borivali 

Outer colouring to Conservator of Forest & Director 
office of Sanjay Gandhi National Park Borivali in KUB 
range 

Construction of Chowki Platform in the premises of 
APCCEF office in KUB range in SGNP Borivali 

Repair Drinking water Tank Platform & wall 
construction for tiger statue in front of APCCF (WL) 
Mumbai office in KUB range 

Colouring to compound wall at APCCF (WL) Mumbai 
office in KUB range in SGNP Borivali 

Construction of WC Cum Bath in the Premises of 
APCCF (WL) Mumbai office in KUB range in SGNP 
Renovation of Gutter near Ty-ll (G+) in the premises 
of APCCF (WL) Mumbai in KUB range in SGNP Borivali 


Inner Colouring to APCCF office in KUB range in SGNP 
Borivali 


माहे जून, 2029 
ते ऑगस्ट,२१ 


करिता प्रस्तावित 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


माड 
एप्रिळ,२०२१ 
व मे,२०२१ 
मध्ये 
झालेला खर्च 


माहे एप्रिल २०२१ 

ते ऑगस्ट २०२१ 

करिता प्रस्तावित 
रक्‍कम 


माहे जून, २०२१ 
ते ऑगस्ट,२१ 
करिता प्रस्तावित 


कार्याबाबी 


Providng & fixing G.I. Profile sheet to F.G. Qtr No. 9,2 
& Forester office at Kashigaon in yeur 


मिनी बसेस 3 इतर वाहन सुमो नं. ३२८२, इंडिगो नं. ०६३ 
करिता इंधन १.६० लक्ष प्रतिमहा - ४.८० लक्ष तिमाहीसाठी 
दुरुस्ती ०.६० लक्ष प्रतिमहा - १.८० लक्ष तिमाहीसाठी 

उद्यानातील बंदिस्त प्राणी व इतर प्राण्यांसाठी औषधे खरेदी, 
आहारावरील अत्यावश्यक खर्च (एकूण प्राणी-२५) (सिंह-३, 


८.३० 


वाघ-७, बिबट-१४, गिधाड-१) तसेच तृणभक्षक प्राणी यांचे 
खाद्य (चुना भुशी गाजर वैगरे.) 

सिह विहार परिक्षेत्रातील देखभाल दुरुस्ती, साखळी जाळी 
पिंजरे दुरुस्ती, बंदिस्त वन्यप्राण्यांचे पिंजरे, साफसफाई व 
स्वच्छता साहित्य खरेदी (फिनाईल, AY, खराटा , डस्टर, | १०.५० ३.९४ ६.५६ 
साबण,निरमा पावडर,डांबर गोळी, अँसिड, नॅपकिन इ. खरेदी 

कार्यालयीन खर्च व इतर किरकोळ इत्यादी आवश्‍यक खर्च 

पशुवैद्यकिय अधिकारी यांना जोखीम भत्ता. ( प्रतिवर्षी १.२० 

लक्ष प्रमाणे सन २०२१-२२ करिता) 

Replace chainlink fencing with damaged pole at outer 

side of primary tiger cage No. ०२ (रु. 23929¢/=) 

(अंदाजपत्रक मंजुर सन २०१९ -२०) 

रस्टी स्पाटेड He केजेसकरिता निवड 
केलेल्या जागेची 198 ने साफ सफाई करणे 
खर्च. 

नविन पश्रुवैद्यिकिय अधिकारी दवाखाना 
करिता साहित्य खरेदी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


माहे 
एप्रिळ,२०२१ 
व मे,२०२१ 


माहे एप्रिल २०२१ 
ते ऑगस्ट २०२१ 
करिता प्रस्तावित 


माहे जून, २०२१ 
ते ऑगस्ट,२१ 
करिता प्रस्तावित 


कार्याबाबी 


झालेला खर्च 


CHAS येथील सजावट खर्च न 
सिह विहार पिंजरे येथे CCTV Camera 
लावणेबाबत खर्च न 
सिह व व्याघ्र विहार पिंजरे येथे ६ लाकडी 
बाकडे बनविणेबाबत खर्च न 


प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रीक व प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे 
त्यावरच अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 


॥. सदर निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


॥. सदर निधी तक्त्यात नमूद कार्यबाबींवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०२१/१९६/को.षा.प्रशा.५, 
दिनांक १२.१०.२०२१ अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१२१२०१४५१११९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SIDDESH रवा 
SAWARDEKAR पड Maharsata, 0 Goverment Of Mare, 


Date: 2021.10.12 12:07:59 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 

२. अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागार), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 
३. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, Hara, मुंबई - Yoo ०३२. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 

उप सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रायळ, मुंबई - Yoo 032 
१०.कक्ष अधिकारी, कोषाप्रशा-५, वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - Yoo ०३२ 
११.महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
१२.फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


eon eG टी 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


